उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्थांमधील शारिरीक शिक्षण संचालक पदाच्या 
सन २०१९ मधील बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८७/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील शारिरीक शिक्षण संचालक यांच्या 
खालील विवरणपत्रात दर्शाविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ. शारिरीक शिक्षण सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शेरा 

क्र. संचालकाचे नाव महाविद्यालये/संस्था 

| श्रीम. माधवी मार्डीकर । वसंतराव नाईक शासकीय । शासकीय विज्ञान संस्था, विनंती 
कला व समाज विज्ञान नागपूर 
संस्था, नागपूर 

२ श्रीम. छाया पाटील शासकीय विज्ञान संस्था, वसंतराव नाईक शासकीय । प्रशासकीय 
नागपूर कला व समाज विज्ञान 

संस्था, नागपूर 
2. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या शारिरिक शिक्षण संचालकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. विनंती बदली झालेल्या शारिरिक शिक्षण संचालकांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


४. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबधित महाविद्यालयाचे/ 
संस्थेचे प्राचार्य/संचाळक यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

१) आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

2) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या शारिरिक शिक्षण संचालकांच्या जागी 
पर्यायी शारिरिक शिक्षण संचालक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित प्राचार्य/संचालकांनी 
बदली झालेल्या शारिरिक शिक्षण संचालकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित शारिरिक शिक्षण संचालकांनर सध्या कार्यरत असलेल्या 
महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत 
तात्काळ रुजू व्हावे. 

3) बदली झालेले शारिरिक शिक्षण संचालक संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून कार्यमुक्त होऊन 
रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या शारिरिक शिक्षण 
संचालकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन काम न करता वेतन व भत्ते 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८७/मशि-१ 


देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचाळक यांना जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

४) पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही शारिरिक शिक्षण संचालकाने प्रत्यक्ष 
किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित शारिरिक शिक्षण संचालक 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

५) बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 

६) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर आदेशा 
तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या शारिरिक शिक्षण संचालकांचे कार्यमुक्‍ततेच्या 
दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत 
बदलीपूर्वीच्या महाविद्यालयाकडून/ संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित 
शारिरिक शिक्षण संचालक बदलीच्या महाविद्यालयात/ संस्थेत रुजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातील/ संस्थेतील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AAA: जबाबदार धरण्यात येईल. 

७) बदली झालेल्या शारिरिक शिक्षण संचालकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या सबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांची राहील. याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांनी शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१८१८२७११९६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ee 


Ki 
DN: c=IN, o=Gi 1t Of Maharasht Higher Technical 


Manisha Pravin Kini sla cot 


940866a8fc97bfe7f861 bfl 92ce9dd6b4d0 
314945 1f9ed, 


ha PA 
Date: 2019.09.18 19:52:49 +05'30' 


(म. प्र. किणी) णी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

संबंधित प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
६. संबंधित शारिरिक शिक्षण संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

निवड नस्ती. 


प्रत :- १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


